दहडातवाद विरोधी पथकात सायबर विभागातंर्गत 
पोलीस निरीक्षक दर्जाचे ०१ पद माहिती तंत्रज्ञान 
तज्ञ या पदामध्ये रुपातंरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः अपीओ-३६१६/प्र.क्र.९४/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०१८. 
वाचा :- 
१) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.९४/पोल-३, दि.०१.०२.२०१७. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दहऱतवाद विरोधी पथक, मुंबई यांचे पत्र क्र.१०१०/विपोमनि/ दविप/ 
कोष/२०१७, दिनांक ०७.०४.२०१७. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर उपरोक्त 
संदर्भाधिन क्र.०१ येथे नमूद दिनांक ०१.०२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ या पदामध्ये रुपांतरीत 
केलेल्या पदाची वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८००-४४०० या ऐवजी रु. ९३००-३४८००-५००० अशी वाचण्यात यावी. 
२. उपरोक्त प्रमाणे रुपांतरीत करण्यात आलेले माहिती तंत्रज्ञान तज्ञाचे पद हे त्या पदाचे सेवाप्रवेश नियम अंतिम 
होईपर्यंत तंत्र शिक्षण संचालनालय किंवा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामधील संगणक क्षेत्रातील समकक्ष 
दर्जाच्या तज्ञ अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरण्यात यावे. 


BE सदर NIA शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥8॥9॥[॥.9०५९.॥) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०१०४१५२९३४६६२९ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


च. ह. Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
h | raj DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9a96ef7cc5 
A b h a n g 5853b8b449ff8dc53d69f1618d, cn=Dhiraj K Abhang 
Date: 2018.01.04 15:34:33 +05'30' 


(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री,गृह Bex) यांचे खाजगी सचिव. 


शासन शुद्धीपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.९४/पोल-३ 


३. मा.राज्यमंत्री,गृह(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर पोलीस महासंचालक, दहऱतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

१३. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


